कोव्हिड-१९ संबंधित कर्तव्य बजावत असताना 
कोरोना विषाणूचा संसर्ग होऊन मृत्यू पावलेल्या 
कर्मचाऱ्यांच्या कुटूंबियांना विमा कवच / सानुग्रह 
सहाय्य मंजूर करण्याबाबत. 
H(A.) अरुण पांडुरंग शहारे, सहा.शिक्षक 
महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन ज्ञापन क्रमांक : सहाय्य-२०२०/प्र.क्र.९२/टीएनटी-६ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई -४०० ०३२ 
दिनांक : २३ सप्टेंबर, २०२२ 


१) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. संकीर्ण २०२०/प्र.क्र. ४/व्यय-९, दिनांक २९.०५.२०२० व 
दिनांक. १४.१०.२०२०. 

2) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाचे क्रमांक: सहाय्य-२०२०/प्र.क्र.८१ /टीएनटी-६, 
दिनांक ०७.१२.२०२० व दिनांक १६.०३.२०२१ चे पत्र. 

३) शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक) यांचे पत्र क्र. कोव्हीड-१९/विमा-कवच/ 
सहाय्य/ए पी शहारे/टी-७/२१-२२/४१३५, दिनांक २५/११/२०२१. 

४) शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक) यांचे पत्र क्र. कोव्हीड-१९/विमा-कवच/ 
सहाय्य/ए पी शहारे/टी-७/२१-२२/२२६९, दिनांक ०७/०४/२०२२. 

ज्ञापन :- 


कै.(श्री) अरुण पांडुरंग शहारे, सहा.शिक्षक यांचा कोव्हिड-१९ संबंधित कर्तव्य बजावताना कोव्हिड-१९ 
मुळे दिनांक १७/१२/२०२० रोजी मृत्यू झालेला आहे. 
२. कै.(श्री) अरुण पांडुरंग शहारे, सहा.शिक्षक यांच्या वारसास वित्त विभागाच्या संदर्भ क्र. (9) येथील 
दिनांक २९.०५.२०२० च्या शासन निर्णयानुसार रु. ५० लक्ष रकमेचे सानुग्रह सहाय्य देण्याबाबतचा प्रस्ताव 
शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक) यांनी संदर्भ क्र. (3) व (४) येथील पत्रान्वये सादर केला आहे. 
३. कै.(श्री) अरुण पांडुरंग शहारे, सहा.शिक्षक पदावर वंदना कन्या विद्यालय, देवरी, भंडारा येथे 
दि.०३/०७/१९९३ पासून कार्यरत होते. 
४. कै.(श्री) अरुण पांडुरंग शहारे हे कोविड १९ विषाणुचा प्रादुर्भाव रोखणेसाठी व प्रतिबंधात्मक 
उपाययोजना म्हणून जिल्हयातील ग्रामीण व sex भागातील घरोघरी सुरु असलेली आरोग्य तपासणी सर्वेक्षण 
(Active Surveillance) करण्यासाठी नेमणूक केल्याबाबत इंसिडट कमांडर तथा तहसिलदार, देवरी यांनी 
दि.२४/०९/२०२१ व तालुका आरोग्य अधिकारी, तालुका नियंत्रण पथक, देवरी यांनी दि.०७/१०/२०२१ रोजीच्या 


प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित केले आहे. 


शासन ज्ञापन क्रमांकः सहाय्य-२०२०/प्र.क्र.९२/टीएनटी-६ 


ष्‌. कै.(श्री) शहारे यांचा कोव्हिड-१९ मुळे दिनांक १७/१२/२०२० रोजी मृत्यू झाल्याचे सहयोग रुग्णालय, 
गोंदिया यांनी दिलेल्या मृत्यू प्रमाणपत्रावरुन स्पष्ट होते. 
६. कै.(श्री) शहारे यांचे मृत्यू प्रमाणपत्र सादर करण्यात आले आहे. मा. दिवाणी न्यायाधिश कनिष्ठ स्तर, 
देवरी, जि.गोंदिया यांचे कायदेशिर वारस म्हणून (१ श्रीमती अरुणा अरुण FESR (पत्नी), (२) कु.अंकुर अरुण 
शहारे (मुलगा), (३)श्रीमती पंचफुला पांडुरंग शहारे (आई) यांना औपचारिकपणे घोषित केले आहे. त्यानुसार 
कै.(श्री) अरुण पांडुरंग शहारे यांचे कायदेशीर वारस (9) श्रीमती अरुणा अरुण शहारे (पत्नी), (२) कु.अंकुर अरुण 
शहारे (मुलगा), (३) श्रीमती पंचफुला पांडुरंग TE (Sg) यांना एकत्रित रु. ५०.०० लक्ष (रुपये पन्नास लक्ष फक्त) 
इतक्या रकमेचे सर्वकष वैयक्तिक अपघात विमा कवच / सानुग्रह सहाय्य प्रदान करण्यास वित्त विभागाच्या 
दिनांक २९/०५/२०२० च्या शासन निर्णयानुसार याद्वारे मंजूरी देण्यात येत आहे. 
७. प्रस्तुत प्रस्तावावरीळ खर्च वित्त विभागाच्या अभिप्रायानुसार तसेच त्यांच्या अनौपचारिक संदर्भ 
क्र.२०४/२०२१/व्यय ९, दिनांक २७/०५/२०२१ अन्वये खाली नमूद लेखाशीर्षाखाली मंजूर अनुदानातून 
भागविण्यात येईल. 
“मागणी क्रमांक ई-२, (००)(०१) सर्वसाधारण माध्यमिक शाळांना सहायक अनुदान (अनिवार्य), 
(२२०२ ०४४२), ३१- सहायक अनुदान (वेतनेतर).” 


टर सदर शासन ज्ञापन, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आले असून, त्याचा संकेतांक २०२२०९२३१६५२०५२५२१ असा आहे. हे शासन ज्ञापन डिजीटल 
स्वाक्षरीने सांक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व ATIF SHAR VASANT शया. 
MAHAJAN 


1db235979452f31928918118634069a6cc7 


tra, 

E577 9ACF233682613F7B9C335D6BF 
VASANT MAHAJAN, 

‘30! 


(तुषार महाजन) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 

प्रत, माहिती व आवश्‍यक कार्यवाहीकरीता:- 

१. आयुक्त, शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

२. शिक्षण संचालक (माध्यमिक), पुणे 

३. विभागीय शिक्षण उपसंचालक, नागपूर 

४. जिल्हा कोषागार अधिकारी, गोंदिया 

५. अधिक्षक, वेतन व भविष्य निर्वाह निधी पथक, (माध्यमिक), गोंदिया 
प्रत-- माहितीसाठी 

६. वित्त विभाग (व्यय ९), मंत्रालय, मुंबई 

७. श्रीमती अरुणा अरुण aE, मु.पो.देवरी, जि.गोंदिया 

८. निवड नस्ती (टीएनटी-६) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


